अर्थसंकल्पिय अनुदान सन 2022-23 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (09) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र. ६२/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : १० फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 


१. aR परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिळ,२०२२ 

२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
२२ एप्रिल, २०२२ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
२७ एप्रिल, २०२२ 

४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
५ मे, २०२२ 

५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
१ जून, २०२२ 

६. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
२९ जून, २०२२ 

७. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
१८ जुले, २०२२ 

८. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
७ सप्टेंबर, २०२२ 

९. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
२३ सप्टेंबर, २०२२ 

१०. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
१७ नोव्हेंबर, २०२२ 

११. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
१६ डिसेंबर, २०२२ 

१२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक 
१२ जानेवारी, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनभत्ते खर्च 
भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३ 


सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता ३६,सहायक 
अनुदाने (वेतन) खर्चासाठी एकूण रुपये २१८.०२ कोटी इतका निधी तसेच ३१,सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) खर्चासाठी एकूण रुपये ५.२० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता जिल्हा 
परिषदांचा एकूण वेतनखर्च व मागणी विचारात घेऊन संबंधित जिल्हा परिषदांना वेतननिधी तसेच 
विहित अटी व arte पूर्तता करणा-या जिल्हा परिषदांना वेतनेतर निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या ळेखाशिर्षाखाळी ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी 
रुपये ४,१७,००,०००/- व ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रुपये ८१,७५,२००/- असे एकूण 
रुपये ४,९८,७५,२००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी अठ्ठुयाण्णव लाख पंच्याहत्तर हजार Val फक्त) 
इतके अनुदान या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित मुख्य लेखा 
व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ARAM वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता 
घेण्यात यावी. वेतनेतर निधी संबंधित जिल्हा परिषदांनी प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी कर, 
मोटरवाहन, विद्युत देयके, पेट्रोल/तेल/वंगण, यंत्र व साधनसामग्री इ. बाबींसाठी आवश्‍यकतेनुसार 
वापरावा. 


3. सदर TRA निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची तसेच यापूर्वी वितरीत केळेला अखर्चित निधी शासनास जमा करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात येणार 
नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३ 


बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline ted 
वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
HEV aa पालन करावे. 


प. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५०/ व्यय-३, दिनांक २२.०८.२०२२ अन्वये 
वेतनेतर निधी खर्चास प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वेतननिधी संदर्भात प्रशासकिय विभागांना दिलेल्या 
अधिकारात व वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर झासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१०१२३३५४२५२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
B A LA SA H FE B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592 


bd8a91d2970b24702e05968e19F, 
pseudonym=ECB735300543A776F1DE714D85AF521 
F7953EAF5, 
serialNumber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC 


982847 1B3251EEE2D5C23FD681EC41CEFA, 
cn=BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
Date: 2023.02.10 15:39:05 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 

विभागीय आयुक्त, सर्व 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 
१३. कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग 
१४. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१५. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
(जिल्हा स्तर) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने(स्थानिक क्षेत्र) (09) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५१८८१)" 


अ. | जिल्ह्याचे | सन २०२२-२३ करीता या शासन निर्णयान्वये या शासन निर्णयान्वये GANT २२१५१८८१ 
क्र. नांव वितरीत करण्यात येणारे अनुदान खाली वितरीत करण्यात येत असलेले 
३६, ३१, वितरीत एकूण अनुदान 
सहायक | सहायक | करण्यात येत (अक्षरी रुपये) 
अनुदाने अनुदाने असलेली 
(वेतन) (वेतनेतर) | एकूण रक्‍कम 
(3+8) 

Ee ? 3 g g § 
3 | रायगड 2000000 | १५००००० | 3400000 | रूपये पस्तीस लाख फक्त 
४ | रत्नागिरी । १०००००० | 0 १०००००० | रूपये दहा लाख फक्त 
५ | सिंधुदुर्ग १०००००० po qoooooo रूपये दहा लाख फक्त 
।७ | धुळे | © | १०००००० | Yoooo0e रूपये दहा लाख फक्त 
। ११ | १ | पुणे ५०००००० | 0 ५०००००० | रूपये पन्नास लाख फक्त 
१२ | सातारा १०००००० | 0 qoooooo | रूपये दहा लाख फक्त 
१३ सांगली १०००००० po qoooooo | रूपये दहा लाख फक्त 
| १४ | सोलापूर 10 2000000 | २०००००० | रूपये वीस लाख फक्त 
१५ | कोल्हापूर | २०००००० | 0 २०००००० | रूपये वीस लाख फक्त 
१६ | औरंगाबाद | ४०००००० 1 0 ४०००००० | रूपये चाळीस लाख फक्त 
१९ | हिंगोली ५२००००० | 0 ५२००००० | रूपये बावन्न लाख फक्त 
२० बीड १००००००० pF oo | 40000000 रूपये एक कोटी फक्त 
२२ | उस्मानाबाद | १०००००० | १६७५२०० | २६७५२०० । रूपये सव्वीस लाख पंच्याहत्तर हजार दोनशे फक्त 
२६ वाशिम [| ee 2000000 2000000 रूपये वीस लाख फक्त 
२७ | अमरावती | ७५००००० | ० | ७५००००० | रूपये पंच्याहत्तर लाख फक्त 
३१ | भंडारा १०००००० | _0__|_ १०००००० | रूपये दहा लाख फक्त 

एकूण ¥4900000 | 24194200 | बदड रूपये चार कोटी अठ्ठयाण्णव लाख पच्याहत्तर 
हजार दोनशे फक्त 
BALASAHEB BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


